RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक १२३]] 


बुधवार , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १७ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३०७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


तयार केलेले 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


मंत्रालय विस्तार इमारत , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ डिसेंबर २०२० . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ . 


क्रमांक कृपमं .०३२० / प्र.क्र .६७ / २१- स . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 
१ ९ ६३ ( १ ९ ६४ चा २०) याच्या कलम ६० च्या पोट - कलम ( १ ) आणि पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( ड ) व ( यू) याद्वारे प्रदान 


केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) नियम, २०१७ यात सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियमांचा 
मसुदा , त्याद्वारे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या 
पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देत आहे की , उक्त 


मसुदा दिनांक ८ जानेवारी २०२१ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल. 

२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्यासंबंधित कोणत्याही व्यक्तीकडून , पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , न्यु 
सेंट्रल बिल्डींग, ३ रा मजला, पुणे ४११००१ यांच्याकडे ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना प्राप्त होतील त्या शासन 


विचारात घेईल. 


भाग चार - ब - ३०७-१ 


(9) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


नियमांचा मसुदा 


१. या नियमास, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२० असे 
म्हणावे. 


२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१७ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य 
नियम ” असा केलेला आहे) याच्या नियम २ मधील खंड २१ ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 


" ( २१ ) " मतदार " याचा अर्थ, 


(एक ) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या उप खंड ( अ) च्या प्रयोजनार्थ, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरणाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास ज्याचे वय १८ वर्षांहून कमी नाही आणि बाजार कार्यक्षेत्रात कार्यरत 
असणाऱ्या कृषि पतसंस्था किंवा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० आणि 
त्याखाली केलेले नियम यांच्या अर्थांतर्गत) यांच्या व्यवस्थापन समितीचा सदस्य असणारा व बाजार कार्यक्षेत्रात राहत 
आहे असा शेतकरी किंवा बाजार कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ग्रामपंचायतीचा सदस्य ; 


( दोन) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या उप खंङ ( ब) च्या प्रयोजनार्थ, परवानाधारक व्यापारी 
किवा अडत्या ; 


( तीन) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या उप खंड ( ब -१) च्या प्रयोजनार्थ, परवानाधारक तोलारी व 


हमाल ; 


( चार) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या , पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( अ) च्या उप खंड ( एक ) च्या प्रयोजनार्थ, 
राज्यातील इतर कृषि उत्पन्न बाजार समित्याचे शेतकरी सदस्य ; 

(पाच) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ अ) च्या खंड ( अ) च्या उप खंड ( दोन) च्या प्रयोजनार्थ, मुंबई 
बाजार क्षेत्रातील व्यापारी किवा अडत्या म्हणून लायसन धारण करणारा ; 

( सहा) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ - ब) च्या खंड ( क ) च्या उप खंड ( एक ) च्या प्रयोजनार्थ, प्रादेशिक 
बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात समावेश असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातून कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे शेतकरी सदस्य ; 

( सात ) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ब ) च्या खंड ( क ) च्या उप खंड ( दोन) च्या प्रयोजनार्थ, प्रादेशिक 
बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात समावेश असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातून कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे शेतकरी सदस्य ; 

( आठ) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ब ) च्या खंड ( क ) च्या उप खंड ( तीन) च्या प्रयोजनार्थ, बाजार 
क्षेत्रात व्यापारी किंवा अडत्या म्हणून काम करण्यास तसा परवाना धारण करणारे ; 

( नऊ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ब ) च्या खंड ( क ) च्या उपखंड ( चार ) च्या प्रयोजनार्थ , 
बाजार क्षेत्रात हमाल व तोलारी म्हणून काम करण्यास तसा परवाना धारण करणारे, असा आहे . " 
३. मुख्य नियमांच्या नियम ५ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : -- 

“ ५. मतदार यादी तयार करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


३ 


( १ ) १५ शेतकरी निवडून देण्याच्या प्रयोजनार्थ, अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( अ ), खंड 
( ब ) व खंड ( ब -१ ) याद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे, व्यापारी व अडत्यांनी दोन सदस्य आणि हमाल व तोलारी यांनी एक सदस्य 
निवडून देण्यासाठी, प्रत्येक बाजार क्षेत्रात पुढील गोष्टींचा समावेश असेल. 

( अ) सहकारी संस्थेचा मतदारसंघ; 
( ब) ग्रामपंचायतीचा मतदारसंघ ; 
( क ) व्यापाऱ्यांचा मतदारसंघ; आणि 
( ड ) हमाल व तोलारी यांचा मतदारसंघ. 


( २) अशा प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये संपूर्ण बाजार क्षेत्राचा समावेश असेल . 


( ३ ) १२ सदस्य निवडून देण्याच्या प्रयोजनार्थ, अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ अ) च्या खंड ( अ) 
च्या उप खंड ( एक ) व ( दोन) याद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पाच सदस्य व्यापाऱ्यांनी व अडत्यांनी निवडून देण्यासाठी, 
प्रत्येक बाजार क्षेत्रात पुढील गोष्टींचा समावेश असेल.- 


( अ) शेतकरी मतदारसंघ ; 
( ब ) व्यापारी व अडत्यांचा मतदारसंघ. 


( ४) १५ शेतकरी निवडून देण्याच्या प्रयोजनार्थ, अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( अ) 
च्या उप खंड (एक ) व (दोन) द्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे व्यापारी व अडत्यांनी दोन सदस्य आणि हमाल व तोलारींनी 
एक सदस्य निवडून देण्यासाठी, प्रत्येक बाजार क्षेत्रात पुढील गोष्टींचा समावेश असेल. 

( अ) शेतकरी मतदार संघ ; 
( ब) व्यापारी मतदारसंघ ; 
( क ) हमाल व तोलारी मतदारसंघ. 


४. मुख्य नियमांच्या नियम ६ मध्ये 


( १ ) उप नियम ( १ ) व ( २) ऐवजी पुढील उप नियम दाखल करण्यात येतील , 


" ( १) जिल्हा निवडणूक अधिकारी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था याला कृषि पत संस्थांच्या आणि 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांची सूची तयार करण्यास व सादर करण्यास 
सांगेल, आणि गटविकास अधिकाऱ्यास, बाजार समितीची मुदत संपण्याच्या १८० दिवसांपूर्वी किंवा त्याच्या द्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा मुदतीत बाजार क्षेत्रात असणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे सदस्य 
स्पष्टपणे दर्शविणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची सूची तयार करण्यास व सादर करण्यास फर्मावील . जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी, संबंधित मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी प्राथमिक मतदार यादी तयार करण्यासाठी, 
जिल्हा उप निबंधकाकडून प्राप्त झाली असेल अशी कृषि पत संस्थेच्या आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थेच्या 


भाग चार - ब - ३०७-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


व्यवस्थापक समितीच्या सदस्यांची सूची आणि गट विकास अधिकाऱ्याकडून प्राप्त झाली असेल अशी 
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची सूची, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाकडे प्रस्तुत करेल किंवा प्रस्तुत करण्याची 


व्यवस्था करेल . 


( १ ) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ अ) च्या ( अ) च्या उपखंड ( एक ) अन्वये मुंबई कृषी उत्पन्न 
बाजार समितीच्या शेतकयांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याच्या प्रयोजनार्थ, जिल्हा निवडणूक अधिकारी राज्यातील 
प्रत्येक महसूल विभागातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था याला, याबाबत त्याने 
विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापूर्वी अधिनियमाच्या कलम १३ पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( अ) अन्वये त्यांच्या संबंधित 
अधिकारीतेत निवडून दिलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकरी सदस्यांची सूची त्यास सादर करण्यास 


फर्मावेल. 


अशा सूच्या प्राप्त झाल्यावर , जिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रत्येक महसूल विभागाकरिता स्वतंत्रपणे मतदार 
यादी तयार करील आणि अशी प्रत्येक यादी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
याच्या संबंधित कार्यालयाच्या आणि संबंधित महसूल विभागातील संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला योग्य वाटेल अशा इतर कोणत्याही प्रकारे 
प्रदर्शित करील . 


( १ ब) अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम ( १ ब ) च्या खंड ( क ) च्या उपखंड ( एक ), ( दोन ), (तीन) व ( चार) 
अन्वये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी निवडून देण्याच्या प्रयोजनार्थ, संबंधित जिल्हाधिकारी विभागीय किंवा प्रादेशिक 
बाजार समितीच्या रचनेनुसार मतदार यादी तयार करण्यास जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यास फर्मावील . 

अशा याद्या प्राप्त झाल्यावर , संबंधित जिल्हाधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आणि तालुक्यासाठी स्वतंत्रपणे 
मतदार यादी तयार करील आणि अशी प्रत्येक यादी अनुक्रमे संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या आणि संबंधित जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येतील. 

( २ ) जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून यादी प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित कृषी उत्पन्न 
बाजार समितीचे सचिव नमुना ४ मध्ये प्रारूप मतदार यादी तयार करतील . सहकारी संस्था मतदार संघासाठी 
मतदार यादी संस्थानिहाय तयार करण्यात येईल. 


ग्रामपंचायत मतदार संघासाठी मतदार यादी संबंधित सदस्यांचे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, 
इत्यादी तपशील दर्शवून ग्रामपंचायत निहाय तयार करण्यात येईल . 

व्यापारी आणि अडत्यांच्या मतदार संघाच्या बाबतीत , ज्यांनी अधिनियमाच्या कलम १३ च्या पोट - कलम 
( १ ) च्या खंड ( ब ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे असे काम करण्यासाठी म्हणून परवाना धारण केला असेल त्या 
व्यापाऱ्यांची व अडत्यांची नावे प्रारुप मतदार यादी मध्ये समाविष्ट करण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


हमाल व तोलारी मतदारसंघाच्या बाबतीत, ज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना धारण केला आहे 
आणि बाजार क्षेत्रात असे काम करणाऱ्या हमालांची व तोलायऱ्यांची नावे प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात 


येतील . 


नियम ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व मतदार संघाची प्रत्येक मतदार यादी वर्णानुक्रमे, नाव , वय , निवास आणि 
मतदार ज्या प्रवर्गाचा आहे तो प्रवर्ग यात देण्यात येईल : 

परंतु, ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक काही अपरिहार्य कारणांमुळे किंवा 
इतर कोणत्याही कारणामुळे कार्यकाल संपण्यापूर्वी होऊ शकत नसेल , तर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने 
ठरविलेल्या दिनांकानुसार प्रारुप मतदार यादी तयार करण्यात येईल. 

परंतु आणखी असे की , ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अधिनियमाच्या कलम १३ चे पोट - कलम ( २ ) चे 
दुसरे परंतुक , कलम १५ अ किंवा कलम ४५ अन्वये प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात 
आलेली आहे अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मतदारांची प्रारूप यादी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने 
ठरविलेल्या दिनांकानुसार तयार करण्यात येईल. 

( २ ) उपनियम ३ मधील , पुढील मजकूर वगळण्यात येईल : 

“ संबंधित बाजार समितीचा सचिव नमुना -३ मध्ये ठेवलेल्या अभिलेखानुसार प्रारुप मतदार यादी प्रमाणित 
करील . ”, 


, 


( ३ ) उपनियम ( ४ ) मध्ये, “ त्यास प्राप्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीच्या आधारे ” या मजकुराऐवजी, पुढील 
मजकूर दाखल करण्यात येईल : 


" त्यास जिल्हा उपनिबंधकाकडून प्राप्त झालेल्या कृषी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांच्या 
यादीच्या आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांच्या यादीच्या आधारे . ”, 


( ४) उपनियम ( ६ ) मध्ये , 


( क ) शेतकरी मतदारसंघाच्या “ या मजकुराऐवजी, “ नियम ५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व मतदार संघाच्या ”" 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ख ) “ नमुना -४ ” या मजकुराऐवजी, नमुना -४ ( क ), नमुना -४ ( ख ) किंवा यथास्थिति, नमुना-४( ग) हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
५. मुख्य नियमाच्या नियम ८ मध्ये. 


( क ) उपनियम ( १ ) मधील , विद्यमान पंरतुकाऐवजी पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल : 

“ परंतु , कोणतीही व्यक्ती, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये, कोणत्याही अपात्रतेच्या अधिन 
असेल तर त्या व्यक्तीस, कोणत्याही मतदार संघातील कोणत्याही निवडणुकीच्या वेळी मतदान करता येणार 
नाही.” 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


( ख ) उपनियम ( २ ) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

“ परंतु, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये, जी व्यक्ती प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या 
अधीन आहे, त्या व्यक्तीला या उप -नियमतील काहीही लागू असणार नाही . ” , 

( ग ) उप -नियम ( २)नंतर , पुढील उप -नियम जादा दाखल करण्यात येईल : 


“ ( ३) एखाद्या व्यक्तीने पत्करलेल्या कोणत्याही अनर्हतेच्या अधीन राहून , नियम ७ ( क ) चा उप -नियम ( ३ ) 
अन्वये अंतिमतः प्रसिद्ध झालेली मतदार यादी ही कोणतीही व्यक्ती मत देण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही, किंवा 
कोणत्याही निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा प्रयोजनार्थ, निर्णायक पुरावा 
असेल . ”. 


६. मुख्य नियमांच्या नियम १० मधील 

( क ) खंड ( फ ) मधील , उपनियम (एक ) मध्ये , “ देणे असलेल्या कोणत्याही फी ” या मजकुराऐवजी “ देणे 
असलेल्या, कोणतीही देणी, फी ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ख ) उपनियम ( दोन) मधील खंड ( एक ) मधील , “ एखादी व्यक्ती सर्वसाधारणपणे बाजार क्षेत्रांमध्ये राहत नसेल 
किंवा ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 

( ग) उपनियम (तीन) ऐवजी खालीलप्रमाणे उपनियम ( ३ ) दाखल करण्यात येईल. 


" जेव्हा उप -नियम ( १ ) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतेसंबंधी, कोणतेही प्रश्न उपस्थित होतात त्यावेळी ते प्रश्न 
निर्णयासाठी संचालकांकडे पाठविण्यात येतील . अशा रीतीने संदर्भित प्रत्येक प्रश्नाचा निर्णय ३० दिवसांच्या आत 
संचालकाने दिला पाहिजे. संचालकाच्या निर्णयानुसार किंवा यथास्थिती, अपिलातील निर्णयानुसार ती व्यक्ती 
अपात्र ठरली असेल तर तिला ती संचालकाने किंवा, यथास्थिति अपील प्राधिकाऱ्याने ज्या दिनांकास निर्णय दिला 
असेल त्या दिनांकापासून पद धारण करण्याचे बंद करील . बाजार समिती या संबंधीचा निर्णय मिळाल्यानंतर, 
अधिनियमातील कलम १८ अन्वये, सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेल्या एखाद्या व्यक्तीस स्वीकृत करुन 
असे पद भरील . ” 


७. मुख्य नियमांच्या नियम २० मधील, उपनियम ( ४ ) मध्ये, “ किंवा बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या शेतकऱ्यास ” हा मजकूर 
वगळण्यात येईल. 


८. मुख्य नियमांच्या नियम २१ मधील , 


( क ) उपनियम ( ३ ) मध्ये, “ भटक्या जमाती किंवा इतर मागास वर्ग ” या मजकुरानंतर पुढील मजकूर समाविष्ट 
करण्यात येईल : 


“ दुर्बल वर्गाच्या सदस्यांच्या बाबतीत आणि, लगतपूर्वीच्या वर्षाचे त्याचे उत्पन्न व भूधारणाचा तपशील " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


७ 


( ख ) उप -नियम ( ४ ) मध्ये, “ अन्य मतदारसंघातील ” या मजकुरानंतर “ उमेदवार , ” हा मजकूर समाविष्ट 
करण्यात येईल . 


९ . मुख्य नियमांच्या नियम २७ मधील , 


( क ) उप - नियम ( १ ) मध्ये, “ दहा दिवसांच्या आत ” या मजकुरानंतर “ पणन संचालक किंवा पणन संचालकांने 
प्राधिकृत केलेला सहसंचालक ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 

( ख ) उप -नियम ( २) मध्ये , पणन संचालक ” या मजकूराऐवजी “ पणन संचालक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला 
सहसंचालक ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल . 


१०. मुख्य नियमांच्या नियम ३६ मधील उप -नियम ( ३ ) च्या ऐवजी पुढील उप -नियम समाविष्ट करण्यात येईल : 


" ( ३) प्रत्येक मतदारास तेवढीच मते असतील जेवढी संबंधित मतदारसंघाच्या वतीने निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांची 


संख्या असेल , परंतु त्याला एका उमेदवारास एका पेक्षा अधिक मत देता येणार नाही . ” 


११. मुख्य नियमांच्या नियम ७२ नंतर पुढील नियम जादा दाखल करण्यात येईल : 


“ ७२ अ निवडणुकीच्या विधीग्राह्यतेचे निर्धारण-. 


( १ ) जर बाजार समितीच्या सदस्यांच्या पोट -निवडणुकीसह कोणत्याही निवडणुकीच्या विधीग्राह्यतेवर 
कोणत्याही निवडून द्यावयाच्या किंवा अशा निवडणुकीत मतदान केलेल्या अर्हताप्राप्त कोणत्याही व्यक्तीने प्रश्न 
उपस्थित केला तर अशा निवडणुकीच्या संदर्भात, अशा व्यक्तीस , निवडणुकीच्या निकालाच्या घोषणेच्या 
दिनांकानंतर सात दिवसाच्या आत जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे लेखी अर्ज करता येईल . 

( २ ) उप नियम ( १ ) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अर्जदाराला आपले म्हणणे 
मांडण्याची संधी दिल्यानंतर आणि त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, निवडणुकीचा घोषित निकाल 
कायम करणारा किंवा दुरुस्त करणारा किंवा निवडणूक रद्द करणारा आदेश देईल . जर जिल्हा निवडणूक 
अधिकाऱ्यांने निवडणूक रद्द केली असेल , तर तो नवीन निवडणूक घेण्याकरिता सोयीप्रमाणे शक्य तितक्या 


लवकरचा दिनांक निश्चित करील . 


( ३ ) जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे पीडित कोणत्याही व्यक्तीस, त्याला निर्णय कळवण्यात 
आल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत , विभागीय सहनिबंधकाकडे अशा निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल 
करता येईल. 


( ४) जिल्हा सहनिबंधकाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अपिलावरील जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णय 


अंतिम राहील . " 


१२. मुख्य नियमांसोबत जोडलेला नमूना १ करिता पुढील नमूना दाखल करण्यात येईल: 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


नमुना -१ 

[नियम ४ ( २) पहा 
पुढील वर्षी निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी 

निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषि उत्पन्न बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही 
विभाग जिल्हा तालुका 

समितीसाठी निवडून 

पदाधिकाऱ्यांच्या विद्यमान शेरा 
समितीचे नाव 

द्यावयाच्या सदस्यांची एकूण मागिल 
व संपुर्ण पत्ता 

निवडणुकीचा ज्या दिवशी 
दिनांक संपते तो 

दिनांक 
मतदार संघाचे | निवडून 


अ . 


बाजार 


क्र 


समितीची मुदत 


संख्या 


नाव 


द्यावया 


च्या 
सदस्यां 
ची संख्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


१३. मुख्य नियमांसोबत जोडलेला नमुना ३ वगळण्यात येईल . 
१४. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ४ मध्ये पुढील नमुने दाखल करण्यात येतील. 


नमुना ४ 
[नियम ६ ( ६ ) पहा] 

प्रारुप मतदार यादी 
मतदारांची यादी (वर्णानुक्रमे 
आडनाव, पहिले नाव , मधले नाव ) 

३ 


अ.क्र 


संस्थेचे नाव 


वय 


लिंग 


पत्ता 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


(नियम ६(२) नुसार संस्थेनिहाय यादी तयार केली पाहीज ) 


नमुना ४ ( अ) 
[नियम ६६) पहा 

प्रारुप मतदार यादी 
मतदारांची यादी (वर्णानुक्रमे 

वय 
आडनाव , पहिले नाव , 
३ 

४ 


अ.क्र | ग्रामपंचायतीचे 


लिंग 


नाव 


मधले नाव ) 


प्रवर्ग 
( अ.जा / अ.ज) 

६ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


९ 


नमुना ४ ( ब ) 


कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबई करिता 

[नियम ६ ( ६ ) पहा 

प्रारुप मतदार यादी 
मतदारांची यादी 

लिंग 
(वर्णानुक्रमे आडनाव, 
पहिले नाव , मधले 

नाव) 


अ.क्र 


वय 


कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती प्रतिनिधीचे नाव 


पत्ता 


नाव 


१ 


२ 


३ 


oc 


६ 


अ.क्र 


नमुना ४ ( क ) 
[नियम ६६) पहा ] 

प्रारुप मतदार यादी 
मतदारांची यादी 

वय 
(वर्णानुक्रमे आडनाव , 
पहिले नाव , मधले नाव ) 
३ 

४ 


लिंग 


परवाना जारी केलेल्या 
व्यापाऱ्यांचे / अडत्यांचे 

नाव 


पत्ता 


१ 


२ 


६ 


१५. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ७ मधील “ विभागातील ( गण ) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
१६. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ८ मधील “ विभागातील ( गण ) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
१७. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ९ मधील “ विभागातील ( गण ) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
१८. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १० मधील “ विभागातील ( गण ) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
१ ९ . मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना ११ मधील. 

( एक ) “ महाराष्ट्र सहकारी संस्था निवडणूक नियम २०१४ च्या नियम ३० मध्ये ” या मुजकुराऐवजी 
" महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१७ च्या नियम ३४ मध्ये ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

(दोन) “विभागातील ( गण) ” हा मजकुर वगळण्यात येईल . 
२०. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १२ मधील “विभागातील ( गण) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल. 
२१. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १३ मधील “विभागातील ( गण) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
२२. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १६ मधील “ विभागातील ( गण ) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 


भाग चार - ब - ३०७-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


२३. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १७ मधील “ विभागातील ( गण ) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
२४. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १८ मधील “विभागातील ( गण) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 
२५. मुख्य नियमांना जोडलेल्या नमुना १ ९ मधील “विभागातील ( गण) ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


का . गो . वळवी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


99 


CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Mantralaya Annex, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032 , dated the 9th December 2020 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1963 . 

No.KPM - 0320 /C.R.67 / 21 - C. - The following draft of rules to amend the Maharashtra Agricultural roduce 
Market Committee ( Election to Committee ) Rules , 2017 , which the Government of Maharashtra proposes to 
make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clauses ( d) and ( u ) of sub - section ( 2 ) of 
section 60 of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 
( Mah . XX of 1964 ), and of all other powers enabling it in that behalf , is hereby published , as required by 
sub - section ( 3 ) of section 60 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected 
thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after 8th January 2021 . 

2. Any objections or suggestions, which may be received by the Director (Marketing ) Maharashtra 
State, New Central Building , 3rd Floor , Pune 411001 , from any person with respect to the said draft before 
the aforesaid date , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Market Committee ( Election to 
Committee) ( First Amendment) Rules, 2020 . 

2. In rule 2 of the Maharashtra Agriculture Produce Marketing Committee (Election to Committee ) 
Rules , 2017 ( hereinafter referred to as " the principal Rules " ), for clause 21 , the following clause shall be 
substituted , namely : 

" (21) “ Voter" means , 
Mah.XXIV ( ) for the purpose of the sub - clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 13 of the Act, an agriculturist 
of 1961 

residing in the Market Area , not being less than 18 years of age on the date specified from time to time 
by the State Co -operative Election Authority and be the member of the Managing Committee of the 
Agricultural Credit Societies or Multipurpose Co - operative Societies (within the meaning of the 
Maharashtra Co - operative Societies Act, 1960 and the Rules made thereunder ), functioning in the 
market area ; or the member of the Village Panchayat , functioning in the market 
area ; 

( ii) for the purpose of the sub- clause (b) of sub - section ( 1 ) of section 13 of the Act, the licensed 
trader or commission agent ; 

( iii) for the purpose of the sub- clause ( b - 1 ) of sub - section ( 1 ) of section 13 of the Act, the licensed 
weighman and hamal ; 

( iv ) for the purpose of the sub - clause () of clause ( a) of sub - section ( 1A ) of section 13 of the Act, 
an agriculturist members of other Agricultural Produce Market Committees in the State ; 

( V) for the purpose of the sub - clause ( ii) of clause ( a ) of sub - section ( 1A) of section 13 of the Act, 
trader or commission Agent , holding license as such in the Bombay Market area ; 

( vi) for the purpose of the sub - clause () of clause ( c ) of sub - section ( 1B) of section 13 of the Act, 
an agriculturist members of the Agricultural Produce Market Committees from each district included in 
the area of operation of the Divisional Market Committee ; 

( vii) for the purpose of the sub - clause ( ii) of clause ( c ) of sub - section ( 1B ), of section 13 of the Act, 
an agriculturist members of the Agricultural Produce Market Committees from each taluka included in 
the area of operation of the Regional Market Committee ; 

( viii) for the purpose of the sub - clause ( iii) of clause (c ) of sub - section ( 11) of section 13 of the 
Act, Trader or Commission Agent , holding license to oprate as such in the market area ; 

(ix) for the purpose of the sub - clause (iv ) of clause ( c) of sub - section ( 11 ) of section 13 of the 
said Act, hamal and weighman , holding license to operate as such in the market area . " . 


भाग चार - ब- ३०७-२अ 


१२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


3. For rule 5 of the principal Rules , the following rule shall be substituted, namely : 
“ 5. Preparation of list of voters. 

( 1 ) For the purpose of electing fifteen agriculturists , two members to be elected by traders 
and commission agents and one member to be elected by hamals and weighmen as provided by 
clauses ( a ) , ( b ) and ( 6-1 ) of sub -section ( 1 ) of section 13 of the Act, every market area shall 
consists of, 

( A ) Co -operative Societies Constituency; 
( B ) Village Panchayat s Constituency ; 
( C ) Trader s Constituency; and 
( D ) Hamals and Weighmen s Constituency. 
(2 ) Each such Constituency shall consist of the whole of the Market area . 

( 3 ) For the purpose of electing twelve agriculturists , five representatives to be elected by 
Traders and Commission Agents as provided by sub - clauses () and ( ii) of clause ( a ) of sub 
section ( 1A ) of section 13 of the Act, every market area shall consists of , 

( A ) Agriculturists Constituency; 
( B ) Trader s and Commission Agents Constituency. 

(4) For the purpose of electing fifteen agriculturists , two members to be elected by traders 
and commission agents and one member to be elected by hamals and weighmen as provided by 
sub- clauses () , ( ii), ( iii) and ( iv ) of clause ( C ) of sub -section ( 11 ) of section 13 of the Act, every 
market area shall consists of, 

( A ) Agriculturists Constituency; 
( B ) Trader s Constituency ; 

( C ) Hamals and Weighmen s Constitutency. ". 
4. In rule 6 of the principal Rules, 
( 1 ) for sub - rules ( 1 ) and ( 2 ) , the following sub - rules shall be substituted, namely : 

" ( 1 ) The District Election Officer shall call upon the District Deputy Registrar of Co -operative 
Societies to prepare and furnish to him a list of members of the Managing Committees of the 
Agricultural Credit Societies and the Multipurpose Co -operative Societies and call upon the Block 
Development officer to prepare and furnish to him a list of members of the Village Panchayat s 
showing distinctly the members belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes 
functioning in the market area before 180 days of expiry of term of the Market Committee or 
within such time as may be specified by him . The District Election Officer shall provide or cause 
to provide, a list of members of the Managing Committees of the Agricultural Credit Societies and 
the Multipurpose Co - operative Societies as received from the District Deputy Registrar and a list 
of members of the Village Panchayat s as received from the Block Development officer , to the 
Secretary of the APMC for preparation of primary voters list for election to the concerned 
Constituency. 

( 1A ) For the purposes of electing representatives of agriculturists of the Mumbai Agricultural 
Produce Market Committee under sub - clause () , of clause ( a ) of sub - section ( 1A) of section 13 of 
the Act, the District Election Officer shall call upon the District Deputy Registrar of Co -operative 
Societies of all the districts in each of Revenue Divisions in the State , to furnish to him a list of 
agriculturist members of Agricultural Produce Market Committees within their respective 
jurisdiction elected under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 13 of the Act, before the date 
specified by him , in that behalf . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


93 


On receipt of such lists , the District Election Officer shall prepare a voters list separately for 
each of the Revenue Divisions and every such list shall be published on the notice board of the 
respective offices of District Election Officer , the District Deputy Registrar of the Co -operative 
Societies and office of the Collector of the respective districts in the respective Revenue Division 
and in any other manner as District Election Officer my deem fit . 

( 18) For the purposes of electing the representatives of the agriculturists under sub - clauses 
() , ( i), ( iii) and ( iv ) of clause ( C ) of sub - section ( 1B ) of section 13 of the Act, the concerned 
Collector shall call upon the concerned District Deputy Registrar of Co -operative Societies, to 
prepare the voter s list as per the constitution of the Divisional or Regional Market Committee . 

On receipt of such lists , the concerned Collector shall prepare a voters list separately for 
each of the district and taluka and every such lists shall be published on the notice board of the 
respective offices of the concerned Collector and the concerned District Deputy Registrar of Co 
operative Societies . 

( 2 ) Within thirty days of receipt of list from the District Election Officer, a provisional voters 
list in Form 4 shall be prepared by the Secretary of the Market Committee . The voters list for Co 
operative Societies Constituency shall be prepared society wise . 

The voters list for Village Panchayats Constituency shall be prepared Village Panchayat 
wise , indicating the details regarding members belonging to the Scheduled Caste and Scheduled 
Tribes , etc. 

In case of Traders and Commission Agents Constituency, the names of traders and 
commission agents who hold license of the Agricultural Produce Market Committee as provided 
in clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 13 of the Act to operate as such in the market area shall 
be included in the provisional voters list. 

In case of Hamal and Weighmen Constituency, the names of hamal and weighmen who 
hold licence of the Agricultural Produce Market Committee and operating as such in the market 
area shall be included in the provisional voters list . 

Every list of voters for all the constituencies mentioned in rule 5 shall provide, in alphabetical 
order, the name , age , residence and the category of the voter to which he belongs . 

Provided that , in case of the Market Committee where the elections could not be held before 
the expiry of the term of the Committee due to unforeseen situations or any other reason , a 
provisional list of the voters shall be prepared , on the basis of the date fixed by the State Co 
operative Election Authority : 

Provided also that , the provisional voters list of the Market Committee on which an 
Administrator or Board of Administrators is appointed under second proviso of sub - section ( 2 ) of 
section 13 , section 15A or section 45 of the Act, shall be prepared on the basis of the date fixed 
by the State Co -operative Election Authority ."; 

(2 ) in sub- rule ( 3) , the following words shall be deleted , namely : 

" The Secretary of concerned Market Committee shall certify the provisional voters list as per 
record maintained in Form 3. "; 

( 3 ) in sub - rule ( 4 ) , for the words " agriculturists received by him " , the following words shall be 
substituted , namely : 

"members of the Managing Committee of the Agricultural Credit Societies and the 
Multipurpose Co -operative Societies as received from the District Deputy Registrar and a list of 
members of the Village Panchayt s as received from the Block Development Officer by him " ; 


भाग चार - ब - ३०७-३अ 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


( 4 ) in sub - rule (6 ), 

( a ) for the words " for agriculturists constituency ", the following words and figure " for all 

the constituencies mentioned in rule 5 " shall be substituted ; 
( b ) for the word and figure " Form 4 " the words, figures and letters " Form 4 , Form 4 ( A ), 

Form 4 ( B ), or Form 4 ( C ) , as the case may be " shall be substituted . 
5. In rule 8 of the principal Rules, 
( a ) in sub- rule ( 1 ) , for the existing proviso , the following proviso shall be substituted , 

" Provided that , no person shall vote at any election in any constituency, if he is subject to 
any disqualification under the law for the time being in force" ; 
( b) to sub- rule (2 ) , the following proviso shall be added , namely: 

" Provided that , nothing in this sub- rule shall apply to a person who is subjected to preventive 
detention under any law for the time being in force . " ; 
( c ) After sub - rule ( 2 ) , the following sub - rule shall be added , namely: 

" ( 3) Subject to any disqualification incurred by a person , the voters lists published finally 
under sub- rules ( 3 ) of rule 7 ( a ) shall be conclusive evidence for the purpose of determining 
whether any person is qualified to vote , or as the case may be or is not qualified to be elected at 

any election . " . 
6. In rule 10 of the principal Rules, 

( a ) in sub -rule ( 1 ) , in clause ( 1), for the words “ pay any fees " the words “ pay any dues , fees " shall 
substituted ; 

(b) in sub- rule (2 ) , in clause ( i) , the words " if he does not ordinarily reside in the market area or " 
shall be deleted . 
( c ) For sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted, namely : 

" ( 3 ) Where any question arises as to whether a person has become subject to any of the 
disqualification mentioned in sub - rule ( 1 ) , such question shall be decided by the Director within 
thirty days of its reference . On the decision of the Director or the decision in Appeal , as the case 
may be , a person who is disqualified shall cease to hold office from the date of the decision by 
the Director or by the Appellate Authority, as the case may be . The Market Committee shall on 
receipt of such decision , fill up the vacancy by co - opting a person eligible for being elected as a 

member as provided under section 18 of the Act . " 
7. In rule 20 of the principal Rules , in sub - rule (4 ) , the words “ or to any agriculturists residing in that 
area ," shall be deleted 


8. In rule 21 of the principal Rules , 

( a) in sub - rule ( 3 ) , after the words “ Nomadic Tribes or Other Backward Classes " the following 
words shall be inserted , namely: 

", and in case of members of weaker section , the details of his income and land holding during the 
year immediately preceding". 

(b) in sub- rule (4 ) , after the words “ number in the list of voters of the " the word " candidate ," shall 
be inserted . 
9. In rule 27 of the principal Rules , 

( a ) in sub - rule ( 1 ) , for the words " Director of Marketing who " the words " Director of Marketing and 
Director of Marketing or the Joint Director authorized by him ” shall be substituted ; 

(6) in sub - rule (2) , for the words “ Director of Marketing" the words “ Director of Marketing or the 
Joint Director authorized by him " shall be substituted . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


10. In rule 36 of the principal Rules , for sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be substituted , 
namely : 


" ( 3) Every voter shall have as many votes as there are number of members to be elected on 
behalf of the respective constituency , but he shall not have more than one vote for one candidate .". 


11. After rule 72 of the principal Rules , the following rule shall be added , namely: 


" 72A . Determination of validity of Election. 


( 1 ) If the validity of any election including bye - election of member of a Market Committee is 
brought in question by any person qualified either to be elected or to vote at the election to which 
such election refers , such person may , within seven days after the date of the declaration of the 
result of the election apply in writing to the District Election Officer. 


( 2 ) On receipt of an application under sub - rule ( 1 ) , the District Election Officer shall , after 
giving an opportunity to the applicant to be heard and after making such inquiry as he deems fit , 
pass an order, confirming or amending the declared result of election or setting the election aside . 
If the District Election Officer sets aside the election , he shall fix a date , as soon as conveniently 
may be , for holding a fresh election . 


( 3 ) Any person aggrieved by the decision of the District Election Officer, may , within seven 
days, from the date on which the decision is communicated to him , prefer an appeal , against such 
decision to the Divisional Joint Registrar . 


( 4 ) The decision of the District Election Officer subject to the decision of the Divisional 
Joint Registrar, in appeal , shall be final . " . 


12. For FORM 1 , appended to the principal Rules , the following Form shall be substituted, namely: 


“ FORM 1 
( See rule 4 ( 2 ) 


Register showing the names of Agricultural Produce Market Committee to be maintained by the State Co -operative 
Election Authority regarding particulars of elections of Market Committee due for election in the subsequent year 


Division 


District 


Taluka 


Name of 


Remarks 


Sr. 
No. 


Strength of members to the 
committee to be elected. 


the Market 
Committee 
and full 
address 


Date on 

Date by 
which last which the term 

of present 
election of 

committee in 
office office will 
bearer expire 


Name of 
constituency 


Number of 
|Members to be 

elected 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


13. FORM 3 appended to the principal rules shall be deleted . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


14. For FORM 4 appended to the principal rules , the following FORMS shall be substituted , namely : 


“ FORM 4 
( See rule 6 (6 ) ) 


Age 


Sex 


Address 


Sr. 
No. 


Name of the Voter ( In alphabetical order 
Surname, First name and Middle Name) 


Name of 

the 
Society 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( As Per Rule 6 ( 2 ) the list must be prepared Society Wise ) 


FORM No. 4 ( A ) 
( See rule 6 ( 6 )) 


Age 


Sex 


Sr. 
No. 


Name of the Voter ( In alphabetical order 
Surname, First name and Middle Name) 


Category ( SC /ST) 


Name of 
the Village 
Panchayat 

( 2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


FORM No. 4 ( B ) 
( For Mumbai A.P.M.C. ) 

( See rule 6 ( 6 ) ) 


Age 


Sex 


Address 


Sr. 
No. 


Name of the Voter (In alphabetical order 
Surname, First name and Middle Name) 


Name of the 
Represented 
A.P.M.C. 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


FORM No. 4 ( C ) 
(See rule 6 ( 6 )) 


Age 


Sex 


Address 


Sr. 
No. 


Name of the Voter (In alphabetical 
order Surname, First name and Middle 

Name ) 


Name of 

Trader. 
Commission 
Agent in 

which 
license is 
issued . 

( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


15. In FORM 7 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets “ / Division (Gan ) " wherever 
occurs shall be deleted . 


16. In FORM 8 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets / Division (Gan ) ” shall be 
deleted . 


17. In FORM 9 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets " / Division (Gan )" shall be 
deleted . 


18. In FORM 10 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets “ / Division (Gan ) " shall be 
deleted . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


19 In FORM 11 appended to the principal Rules , 

( ) for the words and figures " in rule 30 of the Maharashtra Co -operative Societies Election Rules , 
2014 , " the words and figures " in rule 34 of the Maharashtra Agricultural Produce Market Committee 
( Election to Committee ) Rules , 2017 ," shall be substituted ; 

( ii) the sign , words, brackets " / Division ( Gan ) " shall be deleted. 
20. In FORM 12 appended to the principal Rules, the sign , words, brackets / Division ( Gan ) " shall be 


deleted . 


21. In FORM 13 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets “ Division ( Gan ) " shall be 


deleted . 


22. In FORM 16 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets " / Division (Gan )" shall be 
deleted . 


23. In FORM 17 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets “ / Division (Gan )" shall be 


deleted . 


24. In FORM 18 appended to the principal Rules , the sign , words, brackets “ Division (Gan )" shall be 
deleted . 


25. In FORM 19 appended to the principal Rules, the sign , words, brackets “ / Division ( Gan ) " shall be 


deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


K. G. VALVI . 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


